सन 2022-23 साठी महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी परिषद, पुणे या परिषदेस 
निधी वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.०४/२२-स, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
दिनांक : ३० जानेवारी, २०२३. 


संदर्भ:- १. शासन निर्णय,सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५८/२२-स, 
दि.०६.०८.२०२१. 
२. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.निधीवि-२०२१/प्र.क्र.८८/२२-स, 
दि.१८.११.२०२१ व दि.२३.०२.२०२२. 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
४. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे कार्यालय यांचे पत्र क्र. अंवनि/६- 
सआ/२०२२-२३/योजना/निधी वितरण/२०२२/९६६, दि.१५.१२.२०२२. 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषद, पुणे या परिषदेच्या कार्यालयीन कामकाजाच्या दृष्टीने 


करावा लागणारा कार्यालयीन व किरकोळ खर्च भागविण्यासाठी सन २०२२-२३ साठी रु.१०.०० लाख 
इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषदेस निधी उपलब्ध 
करुन देण्याचा प्रस्ताव सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे कार्यालयाने संदर्भ क्र. ४ 
च्या पत्रान्वये सादर केलेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


area निर्णय:- 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषद, पुणे या परिषदेच्या कार्यालयीन व किरकोळ खर्च 


भागविण्यासाठी सन २०२२-२३ साठी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या रु. १०.०० लाख इतक्या 
तरतुदीमधून रु. ३,००,०००/- (३०%) इतका निधी महाराष्ट्र राज्य सहकार परिषदेस याद्वारे उपलब्ध 
करुन देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त बाबीसाठी होणारा खर्च, सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात, मागणी क्र.व्ही-२, 
मुख्यलेखाशिर्ष २४२५, सहकार, ००-सहकार-१९५-सहकारी संस्थांना अर्थ सहाय्य (०१)(०१) महाराष्ट्र 
राज्य सहकारी परिषदेला सहाय्य (अनिवार्य), (२४२५ २३९१) , ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) या 
लेखाशिर्षाखाली मंजूर व उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा:- 


3: या शासन निर्णयान्वये मंजुर करण्यात आलेला निधी रु. 3,00,000/- (रुपये तीन लाख 
फक्‍त) सहकार आयुक्‍त व निबंधक कार्यालयातील संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यामार्फत 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.०४/२२-स 


महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषद, पुणे या परिषदेस वितरित करण्यात यावा व यासाठी सहकार आयुक्‍त 
व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी (सां.क्र.२२०१००१७२०) 
म्हणून याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


8. उक्त निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या अनुक्रमे संदर्भ क्र. 3 च्या शासन निर्णयातील 
निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. व सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास तात्काळ 
सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३०१३०१६४७२३१३०२ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAJU KALLUJI 
NARPANDE 
(राजू नरपांडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई, 
२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
३. महालेखापाल, (लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई, 
४. महालेखापाल, (लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
५. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
६. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषद, पुणे, 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 
८. वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई, 
९. अवर सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१०.निवड नस्ती (22-2). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


